सन २०१८-१९ अर्थसंकल्पीय अनुदान 
मागणी क्र. जे-५, ७६१०, शासकीय कर्मचारी 
इत्यादींना कर्जे - मोटार वाहन खरेदी अग्निमे.. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय feast 
शासन निर्णय क्रमांक. मोसाअ १३१८/(३)/प्र.क्र.२४/का-पाच, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख : ३० ऑक्टोबर, २०१८ 


शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. अग्रिम २०१०/प्र. क्र. ३४/१०, विनियम, दि. ३० सप्टेम्बर २०१० 

शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्र. मोसाअ २०११/प्र. क्र. २४/११, का.५ दि. ७ जानेवारी २०१३ 
शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. अग्रिम २०१३/प्र. क्र. 90/2093, विनियम, दि. २० ऑगस्ट २०१४ 

शासन ज्ञापन विधि व न्याय विभाग क्र. अनुदा-२२१८/(प्र.क्र.१५/१८)/का.२३, दि.०३ .०४.२०१८ 


संदर्भ- १ 
२ 
३ 
8 


) 
) 


) 
) 
area निर्णय :- 


मागणी क्र. जे-५, मुख्यलेखाज्ीर्ष ७६१०, शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे, याखालील उपशीर्ष (२०२)(००)(०१) 
मोटार वाहन खरेदी अग्निमे (७६१० ०४८१) यासाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्र “ब” मधील स्तंभ २ येथील नमूद अधिकारी/कर्मचारी यांना मोटार वाहन खरेदी करण्यासाठी, स्तंभ 
४ येथील नमूद नियंत्रक/मंजुरी अधिकारी यांना विवरणपत्र “अ” मधील स्तंभ ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
रु. १५,५७,०१०/- (रु. पंधरा लाख सत्तावन्न हजार दहा फक्त) इतका निधी खालील नमूद अटी व area अधीन राहून 
प्रमाणित करण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात येत आहे. 


अटीव शार्ती :- 


१) हा निधी, सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार, मुंबई वित्तिय नियम, १९५९ मधील नियम १३६,१३७ व १३९ च्या अधिन 
राहून तसेच वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अग्निम-२०१३/प्र.क्र. १०/२०१३/विनियम, दि. २०.०८.२०१४ मधील सूचना 
व विहित नियम/अटींच्या अधीन राहून तसेच सदर शासन निर्णयातील तरतुदीचे काटेकोरपणे पालन करून वितरित 
करण्याची दक्षता मंजुरी/नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. 


२) सर्व मंजुरी/नियंत्रक अधिकारी यांनी उपलेखाशीर्षनिहाय मासिक खर्चाचे नियोजन करुन अर्थसंकल्पिय वितरण 
प्रणालीद्वारे (8098) तरतुदीचे वाटप आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना करावे. सदर अनुदानातून केला जाणारा खर्च 
मासिक निधी विवरणपत्रानुसार संगणकीय अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे (308) त्या त्या महिन्याचा खर्च त्याच 
महिन्यांमध्ये करण्यात यावा व तो मंजूर तरतुदींच्या मर्यादेत करण्यात यावा. 


३) अर्जदार खरेदी करणार असलेल्या मोटार वाहनाची किंमत प्रमाणित अग्निमापेक्षा कमी असल्यास शिल्लक रक्‍कम 
तात्काळ शासनास परत करावा व तसे शासनास अवगत करण्यात यावे. 


४ अर्जदारास त्याच्या नांवासमोर दर्शविलेल्या रकमेइतकेच अग्रिम मंजूर करावे. निर्देशिलेल्या अर्जदाराव्यतिरिक्‍्त 
दुस-या कोणत्याही अर्जदारास हे अग्निम देय होणार नाही. 

५) संबंधित अधिकारी/कर्मचारी एखाद्या मंजुरी/नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातून बदलून दुसरीकडे गेले 
असल्यास, अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणाळीवर Authorisation Slip काढण्यापूर्वी, त्याबाबतचा तपशील शासनास 


शासन निर्णय क्रमांकः मोसाअ १३१८/(३)/प्र.क्र.२४/का-पाच 


कळविण्यात यावा. तदनंतर त्या अनुषंगाने, प्रणालीवर प्राधिकृत करण्यात आलेल्या रकमेमध्ये शासनाकडून आवर्यक ते 
बदल करण्यात आल्यानंतरच देयक तयार करण्याबाबतची पुढील कार्यवाही संबंधित कार्यालयाने करावी. 


६) मोटार वाहन अग्निम अधिकारी/कर्मचा-यास त्यांच्या सेवा काळावधीत एकदाच देय राहील. 


७) प्रमाणित केलेल्या रकमेचा विनियोग विहित कालावधीत न झाल्यास प्रमाणित केलेली रक्‍कम त्वरीत शासनास 
प्रत्यार्पित करण्यात यावी. तसेच काही कारणास्तव सदर अग्निम मंजूर करण्यात येत नसेल अथवा नाकारण्यात येत असेल 
तर तसे या विभागास शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून १० दिवसाच्या आत कळविण्यात यावे. अन्यथा याबाबतची संपूर्ण 
जबाबदारी संबधित मंजूरी/नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


८) प्रत्येक कार्यालयाने उद्दीष्ट निहाय केळेला दर महिन्याचा प्रत्यक्ष खर्च हा महाळेखापाल यांच्या लेख्यामध्ये 
दर्शविण्यात आलेल्या खर्चाशी तंतोतंत जुळण्यासाठी http://agmaha.cag.gov.in या वेबसाईटवर दरमहा मासिक 
खर्चमेळाचे काम ऑनलाईन करण्यात यावे व पडताळणी केलेल्या खर्चाचे मासिक विवरणपत्र रिकंसिलीएडान Hes 
स्किपसह प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत या विभागाच्या कार्यासन ५/२४ कडे परस्पर पाठविण्यात यावे. 


९) नविन मोटार सायकल अग्निम वसूली ६० समान मासिक हप्त्यांमध्ये व्याजासह, स्कूटर अग्निम वसूली ४८ समान 
मासिक हप्त्यांमध्ये व्याजासह तसेच मोपेड अग्निम वसूली ३० समान हप्त्यांमध्ये व्याजासह वसूल करण्यात यावी. तसेच 
नविन मोटार कार खरेदी करण्यासाठी मंजूर करण्यात येणा-या अग्निमाची वसूली करताना प्रथमत: मुद्दलाची १०० समान 
मासिक हप्त्यात वसूली करावी व त्यानंतर व्याजाची वसूली go हप्त्यात करावी. मात्र, एखादा अधिकारी नियत 
वयोमानानुसार उपरोक्त मासिक हप्त्याचे प्रकरणपरत्वे १६०/६०/४८/३० महिने पूर्ण होण्यापूर्वीच सेवानिवृत्त होणार असेल 
तर त्याच्या सेवानिवृत्तीपूर्वी संपूर्ण अग्रिमाची व्याजासह वसूली होईल, अशा प्रकारे वसूलीचे हप्ते निश्चित करण्यात यावेत. 


qo) नविन मोटार वाहन, अपंग राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी स्वयंचळीत तीन चाकी सायकल, स्कूटर, मोपेडचा विमा 
शासकीय विमा निधीकडे उतरविण्यात यावा व तो सतत चालू राहील याची दक्षता घेण्यात यावी. 


११) अग्निमासाठी अर्ज करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांची शासनाच्या सेवेतील नियुक्‍ती संबंधित पदाच्या सेवाभरती 
नियमानुसार करण्यात झाली असावी आणि नियुक्‍तीनंतर कमीत कमी पाच वर्षाची सलग सेवा झाली असावी. 


१२) अग्निम मंजूर केलेल्या कार्यालयीन आदेशाच्या प्रतीसह अर्जदाराने अग्निम त्याच कारणासाठी वापरल्याबाबतचे 
प्रमाणपत्र या विभागास ताबडतोब पाठविण्यात यावे. तसेच खरेदीखत आणि गहाणखताच्या प्रती संबंधित अधिकारी / 
कर्मचारी यांचेकडून प्राप्त करुन घेऊन मंजूरी प्राधिका-यांनी आपल्या कार्यालयाच्या अभिलेखामध्ये जतन कराव्यात. 
संबंधित अर्जदारास अग्रीम मंजूरीच्या वेळी याबाबत आवश्‍यक सुचना देण्यात याव्यात. अन्यथा सदर प्रकरणी शासन 
निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक अग्नीम-१०९५/प्र.क्र.७०/९५/विनियम, दिनांक २६ सप्टेंबर, १९९५ अन्वये कार्यवाही करण्यात 
यावी. 


१३) ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांना मंजूर करण्यात आलेल्या मोटार सायकल अग्निमाबाबत त्यांच्या सेवापुस्तकात 
त्याप्रमाणे नोंद घेण्यात यावी. नोंद घेतलेल्या सेवापुस्तकाची पृष्ठाची छांयाकिंत प्रत शासनास सादर करावी. 
१४) हा खर्च "मागणी क्र.जे-५ मुख्यळेखाशीर्ष 9६१०-शासकीय कर्मचारी इ.ना कर्जे, याखालील उपशीर्ष (२०२) (००) (०१) 


मोटार वाहने खरेदी SAF (संकेतांक ७६१० ०४८ १) -(योजनेतर/दत्तमत) यासाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मोसाअ १३१८/(३)/प्र.क्र.२४/का-पाच 


१५) मोटार वाहने खरेदी अग्निमाची वसुली ७६१०-शासकीय कर्मचा-यासाठी कर्जे इ., २०२-मोटार वाहनांच्या खरेदीसाठी 
आगाऊ रकमा (9६१० ५०२४) या जमाशीर्षाखाली जमा करावी व त्यावरील व्याज ००४९ व्याजाच्या जमा रकमा ८०० इतर 
जमा रकमा, (०१) (४५) (ii) मोटार वाहनांच्या खरेदीसाठी आगाऊ रकमा (Cove १७४७ या जमाशीर्षाखाली जमा करावी. 


१६ सदरहू ज्ञापन वित्त विभाग परिपत्रक क्र. अंदाज २०१३/प्र. क्र. ८५/२०१३/अर्थसंकल्प-३, दि. २५ एप्रिल २०१३ 
सोबतच्या परिशिष्टातील अट क्र. ८ मधील तरतूदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


हा शासन निर्णय निधी उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र समजण्यात यावे. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून 
त्याचा संगणक संकेतांक २०१८१०३११५५३१३७८१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. गाल 
Akusing याचा 


ciary, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5ab84183e07eb916b3161523e7 


N h i V 3f56110b7dfcea4b15e66c8dac75aa76i 
arshi ४१५॥/९ दाचा 
Date: 2018.10.31 16:07:42 +05'30' 


(आ. न. वसावे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र:- विवरणपत्र “अ” व “ब” 


प्रत, 


१) महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई 

प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र-१ मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र २, नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

) निबंधक भागीदारी संस्था, मुंबई 

) सदस्य सचिव, राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, मुंबई 

) 

) 


) 
) 


AD 


3 


०८ 


) 
) 


SM _-८. 


प्रबंधक, (प्रशा) उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद 

प्रबंधक, (प्रशा) उच्च न्यायालय, खंडपीठ, नागपूर 

१०) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जळगाव/अहमदनगर/औरंगाबाद/बीड/लातूर/बुलडाणा/अमरावती/वर्धा/ 
नागपूर/भंडारा 

११) जिल्हा कोषागार अधिकारी,जळगाव/अहमदनगर/औरंगाबाद/बीड/लातूर/बुलडाणा/अमरावती/वर्धा/ 
नागपूर/भंडारा 

१२) वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ७ व १० मंत्रालय, मुंबई. 

१३) कार्यासन अधिकारी, कार्यासन -२३ व कार्यासन २४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४) निवडनस्ती /का.५, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


(३ 


vo 


Sheet1 


विवरणपत्र "अ' 


शासन निर्णय, विधी व न्याय विभाग, क्र. मोसाअ १३१८/(३)/प्र.क्र.२४/का.पाच, दि. ३० ऑक्टोबर २०१८ सोबतचे विवरणपत्र (आकडे रुपयात) 


अ. क्र. DDO/ CO मंजूरी अधिकारी प्रयोजन मंजूर करावयाचे 
code अग्रीम (रुपये) 
kaa २ ३ | le 4 
॥ वे. 5००६४ निबंधक भागीदारी संस्था, मुंबई अ.क्र. १ नवीन स्कुटर ५९३५० 
२ 0०५८ [सदस्य सचिव, राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, मुंबई अ.क्र. २ नवीन स्कुटर ५५५०० 
3 00००२१ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जळगाव अ.क्र. ३व४ नवीन कार / स्कुटर ५०४१५० 
४ 3००२२ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर अ.क्र. ५ नवीन मोटार सायकल ५२३१० 
षु ३१०१००४४३२ प्रबंधक (प्रशा) उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद अ.क्र. ६ नवीन स्कुटर ६०००० 
६ 0०१२ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद अ.क्र.७व ८ नवीन स्कुटर ११३९८० 
७ ००१५ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बीड अ.क्र. ९ नवीन मोटार सायकल ५४४२० 
८. 0००१८ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर अ.क्र. १० ते १२ नवीन स्कुटर १७११२० 
९  ।॥5०००९ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,बुलडाणा अ.क्र. १३ नवीन मोटार सायकल ४२३१० 
१० |Joood प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, अमरावती अ.क्र. १४ नवीन मोटार सायकल ५०७०० 
॥ 9a | १ 03००३२ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, वर्धा अ.क्र. १५ नवीन स्कुटर ५४५९० 
१२ ।४६०१००४४४९ ।प्रबंधक (प्रशा) उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर अ.क्र. १६ नवीन स्कुटर ६०००० 
१३  ?००३३ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नागपूर अ.क्र. १७ नवीन स्कुटर ५४५१० 
१४ 15०००६ प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, नागपूर अ.क्र. १८ व १९ नवीन मोटार 
'सायकल/स्कुटर १०४०७० 
१५ 70००३४ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, भंडारा अ.क्र. २० व २१ नवीन स्कुटर १२०००० 
एकूण रु. पंधरा लाख सत्तावन्न हजार दहा फक्त. १५५७०१० 


Akusing Narshi oe 
a ve hier 


Vas 


1108 
6९33047, cn=Akusing Narshi Vasave 


Date: 2018.10.31 16:08:41 +05'30' 


(आ.न.वसावे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Page 1 


Sheet1 


विवरणपत्र "ब" 


शासन निर्णय, विधी व न्याय विभाग, क्र. मोसाअ १३१८/(३)/प्र.क्र. २४/का.पाच, दि. ३० ऑक्टोबर २०१८ सोबतचे विवरणपत्र, (आकडे रुपयात) 


अ.क्र. अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजूरी अधिकारी प्रयोजन मंजूर करावयाचे शेरा 
अग्रीम (रुपये) 
| श्री. मिलिद आनंद भांगरे अधिक्षक निबंधक भागीदारी संस्था, मुंबई |नविन स्कुटर 
५९३५० नियमानुसार 
२ श्री. ज्ञानदेव गजानन उत्तकेर वाहन चाळक | सदस्य सचिव, राज्य विधि सेवा नविन स्कुटर 
प्राधिकरण, मुंबई ५५५०० नियमानुसार यमानुसार 
३ श्रीमती छाया वासुदेव पाटील दिवाणी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायधीश, नविन कार 
न्यायाधीश जळगाव ४५०००० नियमानुसार 
४ श्री. मधुकर पंडीत पाटील afore प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायधीश, APA स्कुटर 
जळगाव ५४१५० नियमानुसार यमानुसार 
५. श्री. मिलिद गंगाधर मोकळ बेलिफ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायधीश, नविन मोटार 
अहमदनगर [सायकल ५२३१० नियमानुसार 
६ श्री. सचिन राम as सहायक प्रबंधक (प्रशा) उच्च न्यायालय, |नविन स्कुटर 
खंडपीठ औरंगाबाद ६०००० नियमानुसार 
शि श्री. मीर जुनैदअली मीर तुराबअळी कनिष्ठ लिपिक । प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायधीश, ।नविन मोटार 
औरंगाबाद [सायकल ५३९८० नियमानुसार 
८ _ श्री. गणेश एस. गायकवाड कनिष्ठ लिपिक । प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, नविन स्कुटर 
औरंगाबाद ६०००० नियमानुसार 
९ श्री. राजेश मारोतीराव नाईक लघु लेखक wpe जिल्हा व सत्र न्यायधीश, बीड नविन मोटार 
( निम्न श्रेणी) [सायकल ५४४२० नियमानुसार 
णं o श्री. अविनाश प्रकाहराव खटावकर लघु लेखक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायधीश, नविन स्कुटर 
( निम्न श्रेणी) लातूर ६०००० नियमानुसार 
शि १_ श्री. शैलेंद्र मधुकरराव जोंधळे कनिष्ठ लिपिक । प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायधीश, नविन स्कुटर 
लातूर ५४६३० नियमानुसार नुसार 
१२ श्री. असिफखान हमीदखान पठाण कनिष्ठ लिपिक | प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायधीश, नविन स्कुटर 
लातूर ५६४९०७ नियमानुसार 
१३ श्री. शैलेश रामराव तायडे कनिष्ठ लिपिक | प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायधीश, ।नविन मोटार 
बुलडाणा [सायकल ४२३१० नियमानुसार 
१४ श्री. श्याम चंद्रकांत सोनटक्के कनिष्ठ लिपिक | प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायधीश, ।नविन मोटार 
अमरावती [सायकल ५०७०० नियमानुसार 
१५ श्री. गणेश प. अंजनकर बेलिफ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायधीश, वर्धा नविन स्कुटर 
५४५९० नियमानुसार 
१६ श्रीमती सुषमा किरण वाघमारे लिपिक प्रबंधक (प्रशा) उच्च न्यायालय, |नविन स्कुटर 
खंडपीठ नागपूर ६०००० नियमानुसार 
१७ श्री. रमेश गणेश मुदलियार लिपिक कम प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायधीश, नविन स्कुटर 
(लघुलेखक नागपूर ५४५१० नियमानुसार 
१८ श्री. संजय नारायणराव तेलरांधे विवाह प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक ।नवनि मोटार 
समुपदेशक न्यायालय, नागपूर [सायकल ५३५५०७ नियमानुसार 
१९ श्री. राजेश कृष्णराव आगरकर लघु लेखक प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक नविन स्कुटर 
( उच्च श्रेणी) न्यायालय, नागपूर ५०५२० नियमानुसार 
२० श्री. कादरी उस्मान शोख वरिष्ठ लिपिक । प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायधीश, नविन स्कुटर 
भडारा ६०००० नियमानुसार नुसार 
२१ श्री. रितेश प्रमोद राऊत कनिष्ठ लिपिक । प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायधीश, नविन स्कुटर 
भंडारा ६०००० नियमानुसार 
एकूण रुपये- पंधरा लाख सत्तावन्न हजार दहा फक्त. १५५७०१० 
Akusing Narshi हान 
Vasave बेणे 
(आ.न.वसावे) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Page 1 


